केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा 
पोषण आहार समितीचे पुनर्गठन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२१/प्र.क्र.१०६/का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-१२ ऑगस्ट, २०२१. 


१. महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.एसएनपी २०००/प्रक्र.१३१/का-५,दि. १९.०६.२००० 
. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि २०००/प्र.क्र.२७९/का-५, दि.३०.१२.२००० 
३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक एबाविसेयो/का-२/आवपो/ 
निविदा/२०२१/२७६४, दिनांक ०१.०७.२०२१. 
४. महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दि.१३.१.२०२१ व दि.२९.६.२०२१ रोजीच्या 
मार्गदर्शक सूचना. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कुपोषणाचे निर्मुलन करण्याकरीता महिला व बाल विकास विभागा मार्फत केंद्र पुरस्कृत 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार" ही योजना राबविण्यात येते. या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व THR चे वितरण करण्यात येते. एकात्मिक 
बाळ विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी लागणाऱ्या 
अन्नधान्यादी मालाची खरेदी, वितरण,गुणनियंत्रण व यानुषंगाने प्राप्त होणाऱया तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता 
ग्रामीण/आदिवासी व नागरी भागाकरीता उपरोक्‍त वाचा क्र.१ व २ नुसार जिल्हा पुरवठा समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. केंद्र शासनाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हास्तरीय पोषण 
आहार समितीचे पुनर्गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून नव्याने प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामीण 
व नागरी भागासाठी खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीचे पुनर्गठन करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
१) ग्रामीण व आदिवासी भागासाठी जिल्हा पोषण आहार समिती खालीलप्रमाणे गठित करण्यात येत आहे. :- 


१ | जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२  । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य 
३ | जिल्हा वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण/ CAMPA) | सदस्य 
४ | उप विभागीय दंडाधिकारी सदस्य 
५ | मुख्य वैद्यकीय अधिकारी,आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण |। सदस्य 
६ | जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक (NHM) सदस्य 
७ | जिल्हा शिक्षणाधिकारी सदस्य 
८ | जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य 
९ | जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (मबावि) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र. १०६ /का-०५ 


fal जिल्हा अधिकारी,ग्रामीण विकास/ग्रामीण सामान्य जीवन | सदस्य 
मिडान (Rural Livelihoods Mission) 


११ | जिल्हा आयुष अधिकारी सदस्य 
१२ | कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी, | सदस्य 
पाणी आणि स्वच्छता) 


१३ | जिल्हा कृषी अधिकारी/ जिल्हा फलोत्पादन अधिकारी । सदस्य 
१४ | अध्यक्षाव्दारे नामनिर्देशित जिल्हयातील इतर कोणतेही | सदस्य 


विभाग प्रमुख 
१५ | अध्यक्षांनी नामनिर्देशित पोषण तज्ञ (2) सदस्य 
२) नागरी भागासाठी जिल्हा पोषण आहार समिती खालीलप्रमाणे गठित करण्यात येत आहे. :- 
q  । जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२ | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,संबंधीत जिल्हा सदस्य 
३ | जिल्हा वन अधिकारी (सामाजिक वनीकरण/ CAMPA) सदस्य 
४ | उप विभागीय दंडाधिकारी सदस्य 
५ | मुख्य वैद्यकीय अधिकारी,आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सदस्य 
६ | जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक (NHM) सदस्य 
७ | जिल्हा शिक्षणाधिकारी सदस्य 
८ | जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य 
९ । बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तथा नोडल अधिकारी । सदस्य सचिव 


(आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांचेमार्फत ज्यांना घोषित करण्यात येईल ते नोडल अधिकारी 
म्हणून घोषित केलेले) 

हि जिल्हा अधिकारी,ग्रामीण विकास/ग्रामीण सामान्य जिवन | सदस्य 
मिडान (Rural Livelihoods Mission) 


११ | जिल्हा आयुष अधिकारी सदस्य 
१२ | कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी, पाणी | सदस्य 
आणि स्वच्छता) 
१३ | जिल्हा कृषी अधिकारी/ जिल्हा फलोत्पादन अधिकारी सदस्य 
१४ | अध्यक्षाव्दारे नामनिदेशित जिल्हयातील इतर कोणतेही । सदस्य 
विभाग प्रमुख 
१५ | अध्यक्षांनी नामनिर्देशित पोषण तज्ञ (२) सदस्य 
२. ग्रामीण/ आदिवासी व नागरी भागाकरीता गठित जिल्हास्तरीय आहार पुरवठा समितीची 
कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील :- 


१. झासनाच्या वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णय / मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हास्तरावर 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहारासाठी लागणाऱ्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र. १०६ /का-०५ 


अन्नधान्यादी माल, गरम ताजा आहार / घरपोच आहार (THR) / उपचारझास्त्रभूत अन्न (थेरेप्यूटिक 
फुड) यांचे जाहिर निविदेव्दारे पुरवठादार निश्चित करणे. 

२. पुरवठादारांची अंतिम निवड झाल्यावर त्यांच्याशी शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात पुरवठादार व 
संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संयुक्‍त करारनामा करणे. 

३. करारनाम्यानुसार पुरवठा होते आहे किंवा नाही यावर संनियंत्रण ठेवणे. 

४. पुरवठयासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करणे. 

५. समितीची दर ३ महिन्यातून एकदा बैठक आयोजित करणे. 

६. पुरवठादार निश्चित करतेवेळी महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई व आयुक्‍त, एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही 
करणे. 

७. लाभार्थ्यांना पुरवठा करावयाच्या पोषण आहाराची गुणवत्ता तपासणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८१२१७५०४४३७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
SITARAM JARANDE 


(र. सि. जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता (विधान परिषद/विधान सभा), विधानभवन, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव,महिळा व बाल विकास,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

उप आयुक्त (आरोग्य व पोषण), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 
जिल्हाधिकारी (ad) 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद. 
. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


